सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या 
संवर्गातून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
या संवर्गात बदली/पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २०७/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ : सा. बां. विभाग शासन आदेशा क्र.: पीओजी-११२१/प्र.क्र.२०७/सेवा-१, दिनांक १८.११.२०२१ 


शासन आदेठा :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये सहायक अभियंता श्रेणी-१ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येऊन, पदस्थापना करण्यात 
आलेल्या आहेत. या पदस्थापनेत बदल करुन, खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार संबंधित 
अधिकाऱ्यांना सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहेत :- 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव व कार्यालय सध्याच्या पदस्थापनेचे सुधारित पदस्थापनेचे 

क्र कार्यालय कार्यालय 

i श्रीमती धनश्री समीर जोशी पदस्थापनेकरिता इमारती घटक Mr, 
(धनश्री सु. रास्ते, उप कार्यकारी प्रतिक्षेत. संकल्पचित्र मंडळ, कोकण 
अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, भवन, नवी मुंबई. 
ठाणे. 

२ श्रीमती स्वाती परमेश्वर पाठक, इमारती घटक क्र.२, | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
(स्वाती गणेशप्रसाद दुबे) संकल्पचित्र मंडळ, | वरळी, मुंबई. 
संकल्पचित्र इमारत घटक क्र.१, मुंबई. | कोकण भवन, नवी मुंबई. 

३ | श्रीमती म.कि.धाबर्ड, संकल्पचित्र मंडळ, (पूल | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
संकल्पचित्र इमारत विभाग, पुणे व इमारती), नांदेड. महामंडळ मर्या., मुंबई (शिबिर 

कार्यालय औरंगाबाद ) 

४ | श्री. संजय हाशिकांत कोकणे (दिव्यांग), | जिल्हा परिषद (बांधकाम) | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.२, | विभाग क्र.२, बीड. अंबेजोगाई (बीड) 
इगतपूरी. 

५ | श्री. राजेश रघुनाथ सोनवाल, जिल्हा परिषद (बांधकाम) | fers प्रकल्प विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, चिमूर. | विभाग क्र.२, यवतमाळ | अमरावती 


२. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत संदर्भाधीन 
आदेशातील अटी व शर्ती कायम राहतील. 

३. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण 
अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी म. ना. से. (पदग्रहण अवधी, 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २०७/ सेवा-१ 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ 
मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आव्यक राहील. 
अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा काळावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे 
लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधीळ नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 
नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने 
सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
४. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्‍्त व पदमोचक 
अधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे कार्यभार सोडल्याचा तसेच कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरित शासनास 
doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. विहीत कालावधीत अधिकारी रुजू न 
झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३०(सी) नुसार बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचा रजा अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 
५. संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक 
भत्ता देय राहील. 
६. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास 
तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 
9. सदर BWA Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१४१७५४१४६५१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gangadhar Mahajan Gaikwad 
DN: 


Gangadhar 
Mahajan Gaikwad 


(गंगाधर म. गायकवाड ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. प्रधान सचिव (नवि-१)/(नवि-२), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव (पदुम), कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्सव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे, 
आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर, 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई, 
आयुक्त, मत्सव्यवसाय आयुक्तालय, मत्सव्यवसाय विभाग, मुंबई, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद /नांदेड/ 
अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 


eon GG -€४ 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन आदेठा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २०७/ सेवा-१ 


"५०. मुख्य अभियता तथा सह सचिव, सा. बा. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, SS 


१०. 
99. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६- 
१७. 


१८. 


98. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


३१. 


मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे, 
महाव्यवस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नवी दिल्ली, 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 

सर्व संबंधीत अधिकारी यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 

संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१२/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

कार्यासन प्रशा-२, आस्था-१, आस्था- ३, सेवा-६, संगणक कक्ष, रोख शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


